Tete जागर 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk14gad-mh@ gov.in 
स्मरणपत्र क्र.१ 
क्रमांक: प्रतिनि-२०२२/सं.क्र.१०२/प्र.क्र.८/का.१४ दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०२२. 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 


सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पद भरण्याबाबत - 


राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील “मुख्य प्रशासकीय 
अधिकारी”हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


संदर्भ:-शासन समक्रमांक दि.०३.०२.२०२२ रोजीचे पत्र. 
महोदय/महोदया, 
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये, गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” हे पद मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत 
इच्छूकता मागविण्यात आली होती. मात्र सदर पदासाठी अदयापही इच्छूकता किंवा कोणीही अधिकारी इच्छूक 
नसल्यास विभागाकडून निरंक अशी माहिती प्राप्त झालेली नाही. 

२. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” हे पद महत्वाचे 
आहे. त्यामुळे सदर पद प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे असल्याबाबत आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिवांना अवगत 
करावे. इच्छुक अवर सचिवांचे नांव त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक 
माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना- 
हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.१५.१२.२०२२ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील अशा रितीने पाठविण्यात 
यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास “निरंक” असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 

३. सदर झासन पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०६१७३७३८०५०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 
आपला 


gitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
G AJ A N A N ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled4 
ste hi 


Jada8a72725a47b4f0, postalCode=400032, st=Mah 
54B11B1CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2AD6 
59E360F73B682D6B6FCCBBAECF, cn=GAJANAN BHIMRAO. 


(ग. मि. गुरव) 
सोबत:-विवरणपत्र. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४. 


विवरणपत्र 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ea अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र 
५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
६ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
(साक्षांकित प्रतीसह) छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत.) 
७ | Fala दायित्वे सादर केली आहेत का? 
८ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती =a पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) त aan “प्रतिनियुक्‍्तीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुकक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
शं ० । मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
"| q | संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकडझी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
१२ । प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


